राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पीआयपी मध्ये सन 
२०१९-२० मध्ये वचनबध्द ठेवण्यात आलेल्या 
निधीमधून 080 या कार्यक्रमासाठी विविध 
प्रकारची उपकरणे खरेदीसाठी रु. १६८०.५२ 
एवढया रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २८ जून, २०२१. 


वाचा :- 
१) अतिरिक्त संचालक (आरोग्य सेवा), कुटुंब कल्याण व माताबाल संगोपन कार्यालय, पुणे यांचे पत्र 
क्र. राकुकका/आरबीएसके//कक्ष १५ क /खरेदी/१३६३१-३३, दिनांक ४ मार्च, २०२१. 
२) अतिरिक्त संचालक (आरोग्य सेवा), कुटुंब कल्याण व माताबाल संगोपन कार्यालय, पुणे 
यांचे पत्र क्र. राकुकका/आरबीएसके/कक्ष १५ क /डिईआयसी/उपकरणे/खरेदी/ 
२०२०-२१/न.क्र.२६७/२४१९८, दिनांक २८ एप्रिळ, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० च्या पीआयपी मध्ये वचनबध्द ठेवण्यात आलेल्या 


अनुदानातून DEIC या कार्यक्रमांतर्गत असणाऱ्या विविध बाबींकरीता FMR Code ६.१.१.५.७ अंतर्गत 


विविध प्रकारच्या उपकरणे खरेदी करण्याकरीता अतिरिक्‍त संचाळक (आरोग्य सेवा) कुटुंब कल्याण व 


माताबाल संगोपन कार्यालय, पुणे यांचेकडून रु.१६८०.५२ लक्ष निधीच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 


a 


देण्याबाबतचा प्रस्ताव WT झाळा आहे. याअगोदर शासनाने दिनांक 2 मार्च, २०१९ च्या शासन 


निर्णयान्वये सदर प्रस्तावास मान्यता प्रदान केली होती. परंतू विहीत मुदतीत निविदा प्रक्रिया पूर्ण न 


झाल्यामुळे सदर शासन निर्णयाची वैधता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे सुधारित प्रस्तावास मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), कुटुंब कल्याण व माताबाल संगोपन कार्यालय, पुणे यांच्या 


संदर्भाधीन क्र.१ व २ च्या प्रस्तावानुसार केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०१९- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-७ 


२० च्या PIP मध्ये FMR Code ६.१.१.५.७ अंतर्गत रु. ४०८३.०७ लक्ष इतके अनुदान वचनबध्द ठेवण्यात 


आलेले आहे. त्यानूसार DEC या कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित विविध बाबींकरीता उपकरणे खरेदी 


प्रस्तावास राज्यस्तरीय तांत्रिक विनिर्देशा समितीमार्फत तयार करण्यात आलेले तांत्रिक fafadar 


(Technical Specification) विचारात घेऊन आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय 


आरोग्य अभियान, मुंबई यांची मान्यता असून त्यानुषंगाने DEIC या कार्यक्रमांतर्गत असणाऱ्या विविध 


प्रकारच्या उपकरणांच्या रु. १६८०.५२ लक्ष इतक्या निधीच्या निविदा प्रक्रिया करुन खालील 


तपश्ीलानूसार खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आहे. 


अ-अञनुदानाचा तपशिल 


अ.क्र. | खरेदीची बाबा | तपशिल लेखाशिर्ष पीआयपी मंजुरी | खरेदी प्रस्ताव 
(FMR Code) रक्‍कम (लाखात) । (लाखात) 
| उपकरणे Equipment for | &.9.9.4.b 8023.09 १६८०.५२ 
DEIC 


ब- खरेदी करावयाच्या बाबींचा तपशिल :- उपकरणे 


Budget Head FMR Code (6.1.1.5.2) list of Equipment for DEIC under RBSK 
(PIP 2018-19) 


Sr. Sr.No. Name of | Required | Model Current Reference Total required 
no. as per | Equipment Qty. cost Model for Model | budget 
RBSK (2018-19) | cost cost (Indicative 
manual Rs. (2018-19) cost) (In 
Rs. lakhs) 
1 16 OAE Screener 34 600000 600000 | GEM Portal 20400000 
2 44 Pediatric Dental | 35 200000 145600 | GEM Portal 5096000 
Chair with 
Operator Chair 
3 45 Wall Mounted | 35 200000 200000 | GEM Portal 7000000 
Dental X-Ray 
4 13 Audiometer (Pure | 34 70000 70000 | Resource 2380000 
tone Audiometer) Manual for 
equipment 
(GOT) 
5 19 Automatic ABR | 26 500000 525000 | GEM Portal 13650000 
Screener without 
disposable 
electrodes _ rather 
with integrated 
electrodes 
i 15 Portable 34 250000 324000 | GEM Portal 11016000 
Tympanometry 
Instrument 
7 शि Indirect 34 65000 65000 | GEM Portal 2210000 
opthalmoscope 
with 20.28 or 30D 
lens 
18 12 Ret cam with | | 1500000 1500000 | Resource 1500000 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-७ 


indirect console Manual for 
equipment 
(GOD 
a 11 Laser console 1 1500000 1500000 | Resource 1500000 
Manual for 
equipment 
(GOD 
10 40 Semi-automated 35 700000 700000 | GEM Portal 24500000 
analyzer 
11 38 Automated Blood | 34 500000 500000 | GEM Portal 17000000 
cell Counter 
12 64 ECG machine & | 26 100000 100000 | GEM Portal 2600000 
leads 
13 ECHO Machine | 34 1700000 1700000 | GEM Portal 57800000 
with neonatal & 
pediatric probe 
14 41 Digital 35 30000 30000 | GEM Portal 1050000 
Hemoglobinometer 
15 39 Microscope 35 5000 10000 | GEM Portal 350000 
Total 168052000 


सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


, सदर औषधी व उपकरणे यांची आवऱयकता / मागणी याची ]ाहानिशा / खातरजमा करण्यात 


यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


. सदरहू औषधे व उपकरणांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 


यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देऱा (technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक 
विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अज्ञा रितीने 
तयार HIS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या 
तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. 
प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


., शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 


दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार 
विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


. प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 


उतर राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), National 
Medical Devices Authority (NDMA) यांच्याकडीळ उपलब्ध असलेल्या VAT दर विचारात 
घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केली जात असल्यास अथवा 
झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनत्तम दर निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-७ 


औषधी, औषधी साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व 
खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


५. खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६. खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७. सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च हा सन २०१९-२० मधील FMR Code ६.१.१.५.७ नूसार 
Committed ठेवलेल्या अनुदानातुन भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या 
विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


८. तसेच, या बाबींच्या खरेदी fea (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९. संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


१०.शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


११.खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१३ ३/आरोग्य- 9 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


व कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


हासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 


मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र २०२१०६१४ १७२५५०७६१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VIJAYKUMAR 


LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b38 
V | J AY K U M A R 0c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71 
DA717A6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF595 
| AX M A N RA O 5AAF5DCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, 
cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2021.06.28 16:29:16 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 
१) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचाळक (आरोग्य सेवा), आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४ सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

) 

) 

) 

) 


६) उप संचालक, Ud मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


